“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका 
खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद विकास 
आराखड्यास” प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ ऑगस्ट, २०१८. 


संदर्भ :- १ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४, 
दिनांक ०४ जून, २०१५. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६६/का. १४४४, 
दिनांक १९ जुले, २०१६. 
प्रस्तावना- 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर मंदीर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद” हे भारतातील 


बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक महत्वाचे ज्योतिल्लिंग आहे. या तिर्थक्षेत्रास भेट देणार्‍या पर्यटक व 


भाविकांना सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांनी तयार केलेल्या 


रु. ११२.४१ कोटी इतक्या किमतीच्या "श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा 


औरंगाबाद विकास आराखड्यास” मान्यता देण्याकरीता मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 


गठीत करण्यात आलेल्या शिखर समितीच्या दिनांक ७ मार्च, २०१८ रोजीच्या बैठकीमध्ये ग्राम 


विकास विभागाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला. शिखर समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या 


अनुषंगाने “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर वेरूळ, AGH खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद विकास आराखड्यास 


” मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद विकास आराखड्यास ” 
या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविलेल्या एकूण रू.११२.४१ कोटी (रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 


UHal बारा कोटी, एकेचाळीस लक्ष फक्त ) किंमतीच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. शिखर समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार सदर आराखडा नियोजन विभागाद्वारे राबविण्यात 
येत आहे. 

(क) आराखड्याचे संनियंत्रण अधिकारीः 


१) श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास 


आराखड्यातील” कामांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांना 


“संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांना याकरिता 


नव्याने अथवा स्वतंत्र कर्मचारीवृंद उपलब्ध करण्यात येणार नाहीत. 


२) श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास 


आराखड्यातील” कामांची द्विरूक्ती होणार नाही व अशी कामे कोणत्याही अन्य शासकीय योजनेत 


प्रस्तावित किंवा मंजूर अथवा प्रगतीत नाहीत, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी सुद्धा 


“ संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांची राहील. 


३) “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर,वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद विकास आराखड्यातील” 


कामास तांत्रिक मान्यता देताना स्थानिक परिस्थितीनुसार त्यात अंशत: काही बदल/सुधारणा 


करावयाची असल्यास, त्याबाबतचे अधिकार नियोजन विभागाच्या दिनांक ४ जून, २०१५ च्या शासन 


निर्णयान्वये गठीत जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखालील “कार्यकारी समितीस” 
असतील. 


(ख) आराखड्यांतर्गंत करावयाची कामेः 


१) श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास 


आराखड्यातील” “परिशिष्ट अ ” मध्ये प्रस्तावित कामे २ टप्प्यात दिनांक ३१ मार्च, २०२० पर्यंत पूर्ण 


करावीत. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांनी केलेल्या सादरीकरणानुसार निश्चित करण्यात आलेली 


अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून विहित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी 


संनियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांची राहिल. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 


2) “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ तालुका खुलताबाद जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास 


आराखड्यातील” एकूण रू. ११२.४१ कोटी किंमतीच्या मान्यता प्राप्त कामांव्यतिरिक्‍त इतर कोणत्याही 


कामांचा समावेश करण्यात येऊ नये. 


(ग) आराखड्यासाठी आवश्‍यक परवानग्या प्राप्त करून घेणेः 


१) “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरुळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास 


आराखड्यातील” कामांपैकी ज्या कामांसाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची परवानगी घेणे आवश्‍यक 


आहे, तेथे तातडीने मान्यता प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही करावी. 


2) “श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास 


आराखड्यातील” कामे राबविण्यापूर्वी, आवश्‍यकता असल्यास पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ तसेच 


प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा, १९५८ खाली अनुमती व इतर आवश्‍यक मान्यता 


/ आवश्‍यक ना हरकत परवानगी संबंधित केंद्र व राज्य शासनाच्या विभागाकडून वेळेत घेण्याची जबाबदारी 


“संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांची राहिल. 


(घ) आराखड्यातील कामांना तांत्रिक मान्यता घेणेः 


qa घृष्णेश्वर, वेरुळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास 


आराखड्यातील” कामे सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कामांच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास निश्चित केलेल्या 


अंमलबजावणी यंत्रणेचे “ सक्षम प्राधिकारी ” यांच्याकडून आवश्‍यकतेनुसार “तांत्रिक मान्यता” प्राप्त करून 


घ्याव्यात. तसेच ही कामे सुरू करण्यापुर्वी आवश्‍यकतेनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची देखिल मान्यता 


घेण्यात यावी. 


2) “श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास 


आराखड्यातील” कामे विहित केलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण होण्याकरिता “संनियंत्रण अधिकारी ” म्हणून 


जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाळी आराखड्याझशी संबंधित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या 


जिल्हा प्रमुखांचा समावेश असलेली एक “ जिल्हास्तरीय तांत्रिक समिती ” गठित करण्यात यावी. या 


समितीमध्ये जिल्हा नियोजन अधिकारी “ सदस्य सचिव ” असतील. या समितीची शक्‍यतो प्रत्येक महिन्यात 


Uh बैठक घेण्यात यावी. आवश्यक मान्यता / ना हरकत प्रमाणपत्र या बाबत “ जिल्हास्तरीय तांत्रिक 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 


समितीच्या ” बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात यावा. san बैठकीस इतर जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख यांना 


आमंत्रित करण्याबाबत “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून “ जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद” यांना अधिकार 
राहिल. 
(ड) आराखड्याचे संनियंत्रण व अंमलबजावणीसाठी “ जिल्हास्तरीय समिती ” व “ कार्यकारी समिती” 


गठित करणेः 


नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र.तीर्थवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४, दिनांक ४ जून, २०१५ 


मधील सूचनांनुसार, शिखर समितीने मान्यता दिलेल्या “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, 


जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची” अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी मा. 


पालकमंत्री, औरंगाबाद जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हास्तरीय समिती” आणि जिल्हाधिकारी, 


औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली “ कार्यकारी समिती ” गठीत करण्यात आली आहे. "श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, 


वेरुळ, तालुका खुलताबाद जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचे” संनियंत्रण व अंमलबजावणी 


करण्याचे संपूर्ण अधिकार “जिल्हास्तरीय समिती” यांची राहील. 
(च) आराखड्यासाठी आवश्‍यकतेनुसार सल्लागार नियुक्‍त करणेः 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचे” 


प्रकल्प अहवाल निश्चित केलेल्या कार्यान्वयीन यंत्रणांमार्फत तयार करण्यात यावेत. अत्यंत आवश्‍यकता 


असेल तरच, विशिष्ट व तांत्रिक बाबींशी संबंधित कामांसाठी स्वतंत्र व सक्षम सल्लागार “जिल्हास्तरीय 


समिती” च्या मान्यतेने नेमण्यात यावेत. SST सल्लागार हा वास्तुरचनाकाराने तयार केलेला आराखडा / 


नकाशा यानुसार कामे स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्याची क्षमता व बांधिलकी असलेला असावा. नियुक्‍त करण्यात 


आलेल्या सल्लागाराकडे AM प्रकारच्या कामाचा पुरेसा अनुभव असावा.संबंधित सल्लागारास अदा करावयाचे 


शुल्क (सर्व प्रकारच्या करांच्या अंतर्भावासह) हे ठोक व वाजवी स्वरूपात असावे व त्याचा खर्च 


आराखड्याकरीता उपलब्ध निधीमधून करण्यात यावा. 


(छ) आराखड्यांतर्गंत करण्यात येणा-या कामांची देखभाल दुरूस्तीः 


१)"श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास 


आराखड्यातील” विकास कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची देखभाल व दुरूस्ती देवस्थान संस्थान ट्रस्टने 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 


करावी. यासंदर्भात देवस्थान संस्थान समितीकडून संमतीपत्र घेण्यात यावे. तसेच अशा कामांच्या 


पूर्णत्वानंतर त्यांचे आव्यक देखभाल व दुरूस्ती, देवस्थान अथवा विश्वस्त संस्थेने करण्यासंदर्भात 


जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांनी अशी कामे सुरू होण्यापूर्वी देवस्थान संस्थेबरोबर करारनामा करणे 


बंधनकारक राहील. अझा मालमत्तेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी स्वतंत्र निधी नियोजन विभागामार्फत 


दिला जाणार नाही. 


२) “श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद विकास आराखड्यातील” 


कामांमुळे निर्माण होणा-या भाविकांसाठीच्या सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरिकांसाठी खुले 


राहील अशी अट देवस्थान अथवा विश्वस्त संस्थेबरोबर होणा-या करारात समाविष्ट करण्यात 
यावी. 


(ज) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणा-या कामांकरिता निधी वितरणः 


१)“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरुळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद विकास 


आराखड्याकरिता” शासनाकडून वितरित होणा-या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि 


विविध नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत 
मंजूर / वितरीत निधीपेक्षा अतिरिक्‍त निधी खर्च करण्यात येऊ नये. 


२)श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास 


आराखड्याच्या ” एकूण किंमतीच्या मर्यादेत, आराखड्यातील एका मंजूर कामामधील बचत ही 


त्याच आराखड्यामधील मंजूर अधिक खर्चाच्या दुस-या कामाकडे समायोजित करण्याचे अधिकार, 


बचतीच्या कामामध्ये भविष्यात अतिरिक्त निधीची मागणी करू नये, या अटीच्या अधीन राहून, 


“संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांनी “ जिल्हास्तरीय समिती ” कडून 


पूर्व परवानगी घेऊन करावी व त्याचा अहवाल शासनास १५ दिवसांत पाठविण्याची दक्षता ठेवावी. 


(झ) आराखड्याशी संबंधित शासनास सादर करावयाची विवरणपत्रेः 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरुळ तालुका खुलताबाद जिल्हा औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास 


आराखड्याच्या” निधीमधून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती, तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 


मासिक विवरणपत्रे “परिशिष्ट ब” मध्ये नमुद केल्यानुसार, कार्यान्वयीन यंत्रणेने दर महिन्याच्या 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 


१० तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यावर काम पूर्णत्वाचा 


दाखला आणि निधीबाबतचे “उपयोगिता प्रमाणपत्र" न चुकता शासनास सादर करावे. या 


बाबीकरिता जबाबदारी संनियंत्रण अधिकारी यांची असेल. 


जिल्हा नियोजन अधिकारी, औरंगाबाद, यांनी उपरोक्‍त आदेश सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणावेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७७५/.॥8॥08/959॥॥9.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०१८०८० २९१७२१२९४९१६ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Vidya 
Hampayya 
Date: 2018.08.09 17:28:10 +05'30' 
(विद्या हम्पय्या) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता, 


१) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 


२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, औरंगाबाद, 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 


३. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 


४. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 


५. मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व ) 


६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


७.मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सर्वी, मंत्रालय, मुंबई 


१०. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 


११.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१२.विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 


१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद, 


१४. उप आयुक्‍त (नियोजन) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद, 


१५. मुख्य अभियंता, (स्थापत्य) सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 


१६.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद 


१७. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (ग्रामीण), औरंगाबाद 


१८.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 


१९.संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग, औरंगाबाद 


२०. प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, औरंगाबाद 


२१. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पश्चिम), औरंगाबाद 


२२. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत), औरंगाबाद 
२३. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरण, औरंगाबाद 


२४. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, पाणी पुरवठा विभाग, औरंगाबाद 
२५.विभागीय अभियंता, उप वन संरक्षक, भारत सरकार 


२६.उप वनसंरक्षक वन विभाग, औरंगाबाद, 


२७.जिल्हा नियोजन अधिकारी, औरंगाबाद, 

२८.वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई, 
२९.जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 

३०.उप सचिव (का-१४२५) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३१.निवड नस्ती, का-१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 


अ.क्र 


२५ 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरळ, तालुका खुलताबाद जिल्हा औरंगाबाद विकास आराखडा” 


मुद्दा 


सुंदर वास्तूशिल्प असे प्रवेशद्वार 
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असे कंपाउंड 
वॉल/भिंत 

वाहनतळ सुविधा 

पोलीस मदत केंद्र 

पर्यटक स्वागत कक्ष 

कार्यालय 

उपहारगृह 

हस्तकला विक्रीसाठी दुकाने 

बेल व फुल विक्रीसाठी दुकाने 
नियंत्रण कक्ष 

चप्पल / बूट स्टँड 

डीजिटल लॉकर रूम 

श्री घृष्णेश्वर संस्थान कार्यालय 
लहान मुलांसाठी काळजी कक्ष 
आरोग्य कक्ष 

स्वच्छता गृह 

तिकीट कक्ष 

भक्‍त निवास 

होम कुंड कक्ष 

VIP कक्ष 

बस स्टँड 

सुशोभित बेट (त्रिशूळ, डमरू, इ.) 
सुंदर दीपमाळ (काळ्या 
दगडामध्ये) 

भव्य नंदी 

१२ ज्योतिलिंग प्रतिकृती 

दगडी पाथवे 

अंतर्गत रस्ता 

दर्शन बारी 

भुयारी मार्ग 

दर्शन बारी मधील प्रतिक्षा गृह 
येळगंगा नदीवर दर्शन बारीसाठी 
पूल बांधणे 

arg टॉवर बांधणे (पोलिसांकरिता) 


परिशिष्ट - अ 
टप्पा-१ टप्पा-२ 
रक्‍कम रक्‍कम 
रू. (लक्ष) रू. (लक्ष) 
१८९.०० - 
3G .09 - 

- 882.00 
१४.१८ - 
१२.६० = 
१२.६० = 
१६३.८० - 
१६६.१४ - 
१०६.६३ - 
१२.६० = 
१२.६० - 
३७.८० - 
१२.६० = 

2 १५.७५ 
8.84 = 
१६९.६० = 

= ६.३० 

- ८२४.२५ 
- (9.08 

- ४५.३६ 
- ४९.६३ 
- 920,00 
- ४३.०० 
= २५.८० 
- ६५०.०० 
7 (७७४०.०० 
३४६.५० - 

- १४७८ 94 
= 220,00 
- १६४.०६ 
१०५.०० = 

- २१.०६ 


एकूण रक्‍कम कार्यान्वयीन यंत्रणा 


रु.. (लक्ष) 


१८९.०० कार्यकारी 


अभियंता 


गवड सार्वजनिक 
ग्या विभाग 
Tce औरंगाबाद 
१२.६० 

१२.६० 

१६३.८० 

१६६.१४ 

१०६.६३ 

१२.६० 

१२.६० 

३७.८० 

१२.६० 

१५.७५ 

९.४५ 

१६९.६० 

६.३० 

८२४.२५ 

(9.0९ 

४५.३६ 

४९.६३ 

१८०.०० 


४३.०० 


२५.८० 
६५०.०० 
(७४०.०० 
३४६.५० 
१४७८.७५ 
२२०.०० 
१६४.०६ 


१०५.०० 


२१.०६ 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


बांधकाम 
(पश्चिम) 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 


33 


२४ 
३५ 
३६ 


४५ 


षु १3 


षु (9 
षु ट 
48 


६० 
&4 
६२ 
&3 
Gv 
६५ 


मंदिर प्रवेश्ापूर्वी पाय धुण्याची 
जागा 

दडाक्रिया विधी घाट 

DRA हॉल 

जमिन मोजणी, कंटूर मॅप व 
परिसर सफाई करणे 

डस्टबीन 

माहिती moa 

लॉन/ गार्डन 

एल ई डी स्क्रीन 

सीसीटीव्ही 

संगीत कारंजे व लेजर शो 

साऊंड व स्पीकर सिस्टीम 
डिजीटल लॉकर 

एक्स-रे स्कॅनर, मेटल डिटेक्टर, 
ड्‌. 
परिसर स्वच्छतेसाठी युरेका 
फोर्ब्सची मशिनरी 

सोलार वॉटर हीटर 

वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी 
व्यवस्था 

अग्निशमन व्यवस्था 
वृक्ष लागवड 
निर्माल्यापासून खत 
करण्याची यंत्रणा 
दगडी बेंचेस 

बागकाम करण्यासाठीचे साहित्य 
सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था 
पाण्याची टाकी (ESR) 

अंडर ग्राउंड पाण्याची टाकी 
(GSR) 

पाईप लाईन 

अंतर्गत पाईप लाईन 

परिसरातील पावसाच्या पाण्याची 
व्यवस्था 

आर ओ फिल्टरची व्यवस्था 
ठिबक व तुषार सिंचन व्यवस्था 
वेस्ट मॅनेजमेंट 

परिसरातील विद्युत व्यवस्था 
अंतर्गत विद्युत व्यवस्था 

सौर ऊर्जा वापर 


तयार 


२.५० 


५३१.०० 
१८९.०० 


३५.०० 


४०.०० 
१७.५० 
४०.२२ 
५४.०० 
१९५.८५ 
२७.५० 


२.५० 


488.00 
428.00 
१२.०० 


१२.०० 
32.40 
८७.०० 


११.०० कार्यकारी 


अभियंता 


३०.१४ 
१९८..०० 
१०६.८५ 
२२.५० 
१८.४५ 


सार्वजनिक 
विभाग 
औरंगाबाद) 


३४.५५ 


३.७५ 


३.०० 


४५.५० 
२४.०० 
१८.०० 


१५.०० 
५.२७ 
(9९.०० 
१५.०१ 
८.२७ 


कार्यकारी 
महाराष्ट्र 


44.00 
२७.०० 
३५.०० 


४०.०० 
१७.५० 
४०.२२ 
५४.०० 


२४५.४२ 


कार्यकारी 


बांधकाम 
(विद्युत) 


उप वनसंरक्षक वन 
विभाग औरंगाबाद 


अभियंता 
जीवन 


प्रधिकरण औरंगाबाद 


अभियंता 


सार्वजनिक 
२७.५० 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


बांधकाम 


&& 


६७ 


GC 


&S 


सौर ऊर्जा वापर (बॅटरी बॅक अप - 


सह) 


परिसरात प्रकाहाझोत करणे 


(मंदिर, घाट, इ) 
99 KV लाईन टाकणे 


स्मार्ट कार्ड, माहिती पूस्तिका 


GST (१८%) 
सादील खर्च (५%)) 


आर्किटेक्ट / इलेक्ट्रीकल 
सल्लागार/ पीएमसी शुल्क (४% + 


१८ % GST) 
एकूण 


१५.०० 


३५२.३२ 
९७.८७ 
९२.३९ 


२४९९.९० 


१५.०० 


१२३१.९३ 
३४२.२० 
३२३.०४ 


८७४१.२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६३ /का-१४४४ 


१३.३० विभाग (विद्युत) 
औरंगाबाद 

२४.०० 

१५.०० अधिक्षक अभियंता 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी (ग्रामीण) 
औरंगाबाद 

१५.०० प्रादेशिक व्यवस्थापक, 
महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद 

१५८४.२५ 

४४०.०७ 

४१५.४३ 

११२४१.०० 


Digitally signed by Vidya 
Hampayya 
Date: 2018.08.09 17:29:16 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ १० पैकी १० 


परिशिष्ट-ब 


“श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, ता.खुलताबाद, जि.औरंगाबाद तिर्थक्षेत्र विकास आराखड” 


शासनास सादर करावायाच्या मासिक विवरणपत्राचे नमुने 


विवरणपत्र - १ (भौतिक उद्दिष्ट) 


आराखड्यातील । प्रशासकीय मान्यता | प्रशासकीय मान्यता | कार्यारंभ आदेश अंदाजपत्रक निविदा स्तरावरील पूर्ण झालेल्या 
एकूण कामांची प्रदान करण्यात | प्रदान करणे बाकी | देण्यात आलेल्या | स्तरावरील कामांची | कामांची संख्या कामांची संख्या 
संख्या आलेल्या कामांची | असलेल्या कामांची | कामांची संख्या संख्या 
संख्या संख्या 
en 3 8 ५ ६ 9 
विवरणपत्र - 2 (भौतिक उदिष्ट) 

अ.क्र कामाचे नाव कामाची कामासाठी मंजूर कामासाठी कामावर आतापर्यंत | काम पूर्ण झाल्याचा काम पूर्ण 
कार्यान्वयीन यंत्रणा निधी आतापर्यंत उपलब्ध | झालेला खर्च दिनांक झाल्याची 
करुन दिलेला निधी टक्केवारी 


4 


विवरणपत्र - ३ (आर्थिक उद्दिष्ट) 


अ ब 
आराखड्यास प्रशासकीय आराखड्यासाठी आराखड्यासाठी | आराखड्यासाठी सन | आराखड्यासाठी सन । आराखड्यासाठी सन २०१८- 
मान्यतेचा दिनांक व त्यानुसार आतापर्यंत एकूण आतापर्यंत एकूण | २०१८-१९ मध्ये एकूण । २०१८-१९ मध्ये एकूण | १९ मध्ये वितरीत केलेल्या 
मंजूर आराखड्याची एकूण वितरीत निधी वितरीत निधीपैकी | अर्थसंकल्पित तरतूद वितरीत निधी निधीपैकी एकूण खर्च 
किंमत झालेला एकूण खर्च 
शिक्का आशा २ ३ 8 4 & 


